वैध मापन शास्र यंत्रणेअंतर्गत सहायक नियंत्रक 
गट-ब (राजपत्रित) यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक - वैमाशा-२०१९/व्हिआयपी-१२८/प्र. क्र. ५/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २८ मे, २०१९ 
शासन SET :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (3), ४ (¥) (2) TY 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारांच्या मान्यतेने वैधमापन शास्त्र 
यंत्रणेतीळ खाळीळ अधिका-यांच्या त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
बदली करण्यात येत आहे. बदलीनंतर संबंधित अधिका-याची नियुक्ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. 
४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 
नि म २ ३ 1 6. - 4 
me श्री. सि. सा. कदम सहायक नियंत्रक, वैधमापन । सहायक नियंत्रक, वैधमापन 
शास्त्र, अलिबाग, जि. रायगड | शास्त्र, ठाणे (रिक्‍त जागी) 
2 | ART. फ. राठोड सहायक नियंत्रक, वैधमापन | सहायक नियंत्रक, वैधमापन 
शास्त्र, मुंबई जि. क्र. २ शास्त्र अलिबाग, जि. रायगड 
(श्री. कदम यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या जागी) 


संबंधित सहायक नियंत्रक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच Gaara 
आदेश समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्र, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 

३. उपरोक्त सहायक नियंत्रक यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात 
येईल व विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची शाक्यता देखिल नाकारता येत 
नाही. याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


४. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी प्रवास भत्ता 
तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


षु. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत अधिका-यांनी पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालावधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या 


शासन आदेठा क्रमांकः वैमाशा-२०१९/व्हिआयपी-१२८/प्र. क्र. ५/ग्रासं-३ 


ठिकाणी रुजु न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शाक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजुर करु नयेत. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०५२८१३०८५३३७०६ असा आहे. हे शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Dnyandeo Redekar 


S Uu r e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil 
Supplies and Consumer Protection Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=00b6deeb0e386eb5698cc129016108429cd770 
D Nn ya Nn d e 0 a158e87c3a2a961 34dccfff610, 
serialNumber=b0c49d4a2d63d7827dd22b5ccbfc134f69 
1b42353bcee54455b220aff75b429c, cn=Suresh 
R e d e ka [| Dnyandeo Redekar 
Date: 2019.05.28 13:16:14 +05'30' 
(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सर्व संबंधीत सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत :- 


१. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग / कोकण विभाग 

३. महाळेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / ठाणे 

६. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
७. निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


